राज्य शासनाची आर्थिक सल्लागार 
परिषद (Economic Advisory Council) 
स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र. शिकाना-२०२२/प्र.क्र.०३/का-१४१७, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ३० डिसेंबर, २०२२ 
प्रस्तावना :- 
मा.पंतप्रधान महोदयांनी निर्धारित केलेल्या “भारताची अर्थव्यवस्था सन २०२७ पर्यंत ५ 
लाख कोटी डॉलर पर्यंत विकसित करणे” या उद्दिष्टाच्या पुर्ततेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याची 
भुमिका अत्यंत महत्वाची आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था १ लाख कोटींची (One 
Trillion Dollar) बनविणे, हे उद्दिष्ट अखिल भारतीय उद्दिष्टशी अंगभूतपणे संलग्न आहे. यासाठी 
खाजगी क्षेत्रांच्या समन्वयाने सदर उद्दिष्ट पुर्तीसाठी मदतच होईल. 
या अनुषंगाने अभ्यास करणे व सर्व क्षेत्रांमधील महत्वाच्या निर्देशाकांचे मापदंड निश्चित 
करणे तसेच “१ लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्था” या उद्दिष्टाशी संलग्न या क्षेत्रांमधील वाढीसाठी 
धोरण निश्चित करणे. यामध्ये राज्यातील वेगवेगळ्या भागधारकांबरोबर विस्तृत व सखोल 
विचारविनिमय करण्याचा समावेश आहे. सदर विचारविनिमयाचे फलित म्हणून ५ वर्षांचे नियोजन 
अपेक्षित आहे. यामध्ये सर्व क्षेत्रांचे सखोल देशांतर्गत उत्पादनामधील त्यांचा वाटा वाढविण्याच्या 
दृष्टीने धोरणात्मक उपाययोजना सुचविणे सुध्दा अपेक्षित आहे. त्यानुषंगाने राज्य शासनाची 
“आर्थिक सल्लागार परिषद” स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

याद्वारे “आर्थिक सल्लागार परिषद” ही स्वतंत्र GAT (Independent Body) म्हणून आर्थिक 
व अन्य अनुषंगिक मुद्यांवर राज्य शासनास सल्ला देण्यासाठी स्थापन करण्यास मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


परिषदेची कार्यकक्षा :- 

१. राज्य झासनाकडून परिषदेस संदर्भित करण्यात आलेला कोणताही आर्थिक अथवा अन्य 
मुद्दा, त्यावर राज्य शासनास सल्ला देणे. 

२. स्थुल अर्थशञास्त्रीयदृष्ट्या महत्वाच्या मुद्यांचा wal करणे (Addressing issues of 
Macroeconomic Importance) व त्यावरील भुमिका राज्य शासनाला सादर करणे, 

३. या बाबी स्वाधिकारे (Suo-Moto) असू शकतील अथवा संदर्भित केल्याप्रमाणेही असू 
शकतील. या शिवाय वेळोवेळी राज्य शासनाकडून निदेशित करण्यात आलेले कार्य/मुद्दे, 

४. शाश्वतविकास ध्येये साध्य करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सूचविणे, 

५. सर्व क्षेत्रांमधील महत्वाच्या निर्देशकांचे मापदंड निश्चित करणे तसेच “१ लाख कोटी डॉलर 
अर्थव्यवस्था” या उदिष्टाशी संलग्न या क्षेत्रांमधील वाढीसाठी धोरण निश्चित करणे, 

६. राज्यातील वेगवेगळ्या भागधारकांबरोबर (Stakeholders) विस्तृत व सखोल विचार 
विनिमय करणे व सर्व क्षेत्रांचे सखोल देशांतर्गत उत्पादनामधील त्यांचा वाटा वाढविण्याच्या दृष्टीने 
धोरणात्मक उपाययोजना सुचविणे, 

७. वर नमूद केलेल्या सर्व बाबींच्या/विचारविनिमयाच्या अनुषंगाने आगामी ५ वर्षासाठीचा 
नियोजन आराखडा (4-year Plan Document) आगामी ३ महिन्यात राज्य शासनास सादर करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शिकाना-२०२२/प्र.क्र.०३/का-१४१७ 


परिषदेची रचना :- 


परिषदेमध्ये अध्यक्ष व सदस्य (पूर्णवेळ/अर्धवेळ) म्हणून पुढीलप्रमाणे मान्यवरांचा समावेश 


असेल. :- 
अध्यक्ष टर १ 
पूर्णवेळ सदस्य - 
अर्धवेळ सदस्य - १७ 


३ (प्रधान सचिव दर्जाचे अधिकारी) 


श्री.एन.चंद्रशेोखरन, अध्यक्ष, टाटा सन्स यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत असून 
परिषदेचे पूर्णवेळ/अर्धवेळ सदस्य म्हणून पुढील प्रमाणे मान्यवरांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. नाव पदनाम/संस्था परिषदेतील क्षेत्र 
पदनाम 
| श्री.एन.चंद्रदोखरन । अध्यक्ष, टाटा सन्स अध्यक्ष विविधांगी 
२ | श्री.संजीव मेहता अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय | सदस्य ग्राहक उत्पादने 
संचालक, एचयूएल (FMCG) 
3 श्री.अमितचंद्रा व्यवस्थापकीय संचालक, | सदस्य खाजगी भागभांडवल 
Bain Capital 
४ | श्री.विक्रम लिमये माजी मु.का.अ. राष्ट्रीय | सदस्य बंकिग 
शेअर बाजार 
५ | SLA व्य.सं व मु.का.अ. एल अन्ड | सदस्य अभियांत्रिकी 
सुब्रमण्यम टी 
६  श्री.दिलिपसंघवी ।व्य.संसन फार्मा सदस्य औषध निर्माण 
७ | श्री.श्रीकांत बडवे | मु.का.अ.,बडवे इंजिनियरिंग | सदस्य उत्पादन क्षेत्र 
श्री.अजित रानडे । उपाध्यक्ष गोखले संस्था सदस्य शिक्षण/अर्थव्यवस्था 
श्री.काकु नखाते अध्यक्ष बक ऑफ अमेरीका । सदस्य वित्तीय सेवा 
lia! o | श्री.अनिठ शाह मु.का.अ. महिन्द्रा अन्ड | सदस्य वाहन उद्योग 
महिन्द्रा 
aa q | श्री.बी.के. गोयंका | अध्यक्ष, वेलस्पन सदस्य वस्त्रोद्योग 
92. श्री.अनंत अंबानी कार्यकारी संचालक, | सदस्य ऊर्जा 
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि., 
१३ | श्री.करण अदानी  । मु.का.अ. अदानी पोर्ट सदस्य बंदरे / विशेष आर्थिक 
क्षेत्र 
१४ | श्री.मेलिंद कांबळे | अध्यक्ष, डी.आय.सी.सी.आय | सदस्य सामाजिक क्षेत्र 
१५ | श्री.विलास शिदे अध्यक्ष, सह्याद्री फार्म्स सदस्य कृषिक्षेत्र 
१६ | श्री.विशाल व्य.सं, डब्ल्यु.पी. सदस्य वित्त 
महादेविया 
१७ | श्री.झिया मोदी व्यवस्थापकोय भागीदार, | सदस्य विधी तज्ञ 
एझेडबी आणि पाटनर्स 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिकाना-२०२२/प्र.क्र.०३/का-१४१७ 


अ.क्र नाव पदनाम/संस्था परिषदेती क्षेत्र 
पदनाम 

१८  श्री.प्रसन्ना देशपांडे । चैतन्य बायोटेक, बुलढाणा | सदस्य एमएसएमई तज्ञ 

१९ । श्री.राजगोपाल प्रधान सचिव, नियोजन सदस्य नियोजन 
देवरा, भाप्रसे 

२०  श्री.ओ.पी.गुप्ता, प्रधान सचिव, वित्त विभाग । सदस्य वित्त 
भाप्रसे 

२१ । श्री.हर्षदीप कांबळे, | प्रधान सचिव, उद्योग सदस्य उद्योग 
भाप्रसे 


अध्यक्ष/सदस्य यांची नियुक्‍ती मानद (Honarary) तत्वावर असेल. 


परिषदेचा कालावधी:- 
परिषदेच्या प्रथम बैठकीच्या दिनांकापासून तीन महिने. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२१२३०११५५०८५९१६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Devara Rajagopal 
=IN, 0=Personal,title=3456, 


०५: 
D e V a [| a pseudonym=C75542A781DE1B293AFD1058E70876A370106D00, 


254. 3922071 cb588fd531 df022c29ec89276ede6f8aa500dfl 1ff3b 
108096962१, postalCode=411014, st=Maharasht 


laharashtra, 
1 serialNumber=742368EF BE36A0EB883C9937836383A8BE11EB15DECB 
a a 0 a 8029209DB2953176E175, cn=Devara Rajagopal 
Date: 2022.12.30 15:24:04 +05'30" 


(डॉ. राजगोपाल देवरा) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
७. सर्व सन्माननीय सदस्य, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
८. “आर्थिक सल्लागार परिषद” यांचे अध्यक्ष व सर्व सदस्य. 
९. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
११. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) विभाग यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. सर्व मा. मंत्री महोदय यांचे खाजगी सचिव, 
१३. सर्व मा. राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
१५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
१६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इन्स्टिट्युट फॉर ट्रान्सर्फमेशन (मित्रा), मुंबई. 
१७. मंत्रालयीन विभागाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 
१८. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई, 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिकाना-२०२२/प्र.क्र.०३/का-१४१७ 


१९. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), विधानभवन, मुंबई, 
२०. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई, 
२१. सचिव, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई, 

२२. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा), मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
२३. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 

२४. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
२५. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई, 

२६. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

२७. महासंचालक, माहिती जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

२८.सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 

२९. सर्व विभागीय आयुक्त/ सर्व जिल्हाधिकारी, 

३०. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त, 

३१. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगरपरिषदा, 

32. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

३३. सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३४. निवडनस्ती, कार्यासन-१४१७, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


